उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर 
मंडळ, व उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे 
मंडळ यांचे अधिपत्याखालील अस्थायी पदे 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : ०६मे, २०२२. 


१) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- उसंआसे/कक्ष-३अ/आस्था/मुदतवाढ 
अस्थाई पदे/जिमबारुकु९४-९६/दि.०४/०१/२०२२ 

२) आरोग्य सेवा आयुक्तालय,मुंबई यांचे पत्र क्रआआसे/कक्ष-७अ/टे-६/उप कोल्हापूर/वै.अ. 
अस्थाई पदे/१०२६-२७,दि. ०४/०३/२०२२ 

३) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- उसंआसे/अस्थाई पदे/५०खाटांचे 
उ.जि.रुग्णालये/२०२२-२३/न.क्र./३१ अपदे/४३९८-४४०४,दि.०८/०३/२०२२ 

४) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- उसंआसे/अपदे/न.क्र./कक्ष ११/२०२१- 
२२/ग्रा.रु.१४७पदे/४३८९,दि.०८/०३/२०२२ 

५) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- उसंआसे/अपदे/जि.रु.सातारा/२०२१- 
२२/न.क्र./४४०९,दि.०८/०३/२०२२ 

६) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- उसंआसे/अस्थाई पदे/उपजिरु१०० 
खाटा/२०२१-२२/न.क्र./२९ पदे/४९८३-८५,दि.१३/०३/२०२२ 

७) संचालक आरोग्य सेवा संचालनालय,पुणे यांचे पत्र क्र. ससंआसे/उपसंचालक आ.से.परिवहन 
(फिरते वाहन पथक पालघर/०४ अस्थायी/कक्ष-५२ब/५४००-०२,दि. ३०/०३/२०२२ 

८) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ अंतर्गत जिल्हा महिला व बाल रु.सिंधुदुर्ग- 
कुडाळ/४२ अस्थायी पदे/कक्ष-५२ब/६३४५-४६,दि. ०६/०४/२०२२ 

९) संचालक आरोग्य सेवा संचालनालय,पुणे यांचे पत्र क्र. ससंआसे/उपसंचालळक आ.से.कोल्हापूर 
परिमंडळातील २३ अस्थायी पदे/कक्ष-५२/६७५५-५७,दि. १९/०४/२०२२ 

qo) सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४, 
दि.२८/०९/ २०२१. 

११) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.२२.०२.२०२२. 


शासन निर्णय :- 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर व उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, 
पुणे यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या आरोग्य संस्थांमधील अस्थायी पदांना दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४ 


मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने आरोग्य सेवा आयुक्‍ताळयाने उपरोक्त 
अ.क्र. १ ते ९ येथील पत्रान्वये, सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


2. 


या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उपसंचालक, 


आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर व उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमधील अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


2: 


सदर अस्थायी पदांचे वेतन पुढील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावे आणि हा खर्च सन 2022- 


२०२३ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र. 


लेखाशिर्ष 


7 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१-नागरी आरोग्य 
सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-७- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य 
योजनांतर्गत योजना, (०६)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० 
०२२६) 


मागणी क्रमांक आर-१ “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, ००१- 
संचालन व प्रशासन, (०१)(०४)-गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ०३७१)” 


मागणी क्रमांक आर-१ “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, ००१- 
संचालन व प्रशासन, (०१)(०२)- प्रादेशिक कार्यालये (२२१० 0349)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३-ग्रामीण आरोग्य 
सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१) कुटीर 
रुग्णालये (२२१० ०३१५)” 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक 
आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णाळयाइतका दर्जा 
वाढविणे (२२१० ०४१३)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक 
आरोग्य, ०१०-किमान गरजा कार्यक्रम, ११०-रुग्णालये व दवाखाने पंचवार्षिक योजनातंर्गत योजना-राज्य 
योजनातंर्गत योजना, (०१)(०२)- प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे (२२१० 
0439)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-नागरी आरोग्य 
सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल क्षेत्रातील शासकीय रुग्णालये व 
दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, (०१) (४५) ट्रामा 
केअर युनिटची स्थापना, महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (अनिवार्य), (२२१० जी २९८)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य,(०६)(२१) - महसुल 
विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी विभागीय संदर्भीय सेवा केंद्र स्थापन करणे (अनिवार्य) (२२१० ४२५९)” 


| fo) 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, (०१)(०९) -महाराष्ट्र 
आरोग्य विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण / कुटीर रुग्णालयांचे जिल्हा रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे 
(अनिवार्य) (२२१० ४६२४)” 


a १ 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य,०३-ग्रामीण आरोग्य 
सेवा-विषम चिकित्सा, ११०-रुग्णालये व दवाखाने, ०१-इतर रुग्णालये व दवाखाने, (००(०३) ट्रामा केअर 
युनिटची स्थापना - महाराष्ट्र आपात्कालीन वैद्यकीय सेवा (अनिवार्य खर्च) (२२१० जी ४२२)” 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४ 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २२.०२.२०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
4. सदर पदांना यापुढील कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना, 
यासोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मधील Teast प्रत्येक अरोग्य संस्थेचे नाव, एकूण मंजूर पदे, स्थायी पदे व 
अस्थाची पदे (तपशीलवार माहिती) याबाबतच्या तपशिलासह शासनास सादर करण्यात यावा. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५०४१२२४५०६११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI 
KENDRE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5be80f9c 


d76998906ed5012a776fbe5072661d97 
८2०5609, 


pseudonym=BF4C0C742439A64408CO 
621CD1FF33CD1AD8C6B9, 


serialNumber=C351F74FB3439ACA714 
66FCFBB2509C3310AE753E395A89FFA 
7C6E3887B0AADF, cn=DEEPAK 
NIVARTTI KENDRE 


Date: 2022.05.06 13:10:18 +05'30' 


(दी. नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 
AYA SRA सेवा तथा अभियान PASH, ASS आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा SAAN SA, आरोग्य भवन, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 
सहसंचालक,आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 
जिल्हा area चिकित्सक ,जिल्हा रुग्णालय, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग कोल्हापूर व 
पालघर. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, कोल्हापूर व पालघर 
११. सर्व संबंधीत रुग्णालये व कार्यालय (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ व 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ यांचेमार्फत) 
१२. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प/आरोग्य- 
अ,आरोग्य ३अ, सा.आ.वि. मंत्राळय,मुंबई. 
१४.निवडनस्ती (आरोग्य-४) 


Cc “७ A  -5 


Cc 
ae 


one 6 & 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४ 


“ परिशिष्ट-अ” 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४, 
दिनांक ०६ मे, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा | एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र पदे 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, सांगली कार्यालय 


०८ | जिल्हा शल्यचिकित्सक, गट-अ 
(१ पद) 


निवासी वैद्यकीय अधिकारी 
(बाहयसंपर्क), गट-अ 
(१पद ) 


प्रशासकिय अधिकारी, गट-अ 
(१पद ) 


आरोग्य परिचारीका, गट-क 
(१पद) 


कार्यालयीन अधिक्षक, गट-क 
(१पद) 


लेखापाल/सहाय्यक अधिक्षक, 
गट-क (१ पद) 


सांख्यिकी सहायक, गट-क 
(१पद) 


वरिष्ठ लिपिक, गट-क(१पद) 


एकूण ०८ | 00 ० ०८ पदे 


जिल्हा रुग्णालय, सिंधुदुर्ग 


३६७ ३०९ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
(३पदे) 


वरिष्ठ लिपीक,गट-क (१ पदे) 


कनिष्ठ लिपिक, गट-क (१पदे) 


परिसेविका, गट-क(३पदे) 


अधिपरिचारिका, गट-क (१२ पदे) 


रक्‍तपेढी Tas, गट-क (१पद) 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ गट-क (१पद) 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ, गट-क (१पद) 


औषधा निर्माता, गट-क (१पद) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण मंजूर 
पदे 


अस्थायी पदे 


रुग्णवाहिकाचालक,गट-क 
(१पद) 


शस्त्रक्रिया गृहपरिचर, गट-ड 
(१पद) 


धोबी, वर्ग-४(१पद) 


बाहयरुग्ण सेवक, गट-ड(१पद) 


अपघात सेवक, गट-ड(१पद) 


पहारेकरी,गट-ड(१पद) 


डठिपाई,गट-ड (१पद) 


कक्षसेवक,गट-ड (YT) 


सफाईगार, गट-ड (५पदे) 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य 
सेवा, गट-अ (१पद) 


अधिपरिचारिका,गट-क (१पद) 


कक्षसेवक,गट-ड(१पद) 


सफाईंगार, गट-ड (१पद) 


अधिपरिचारिका,गट-क (१पद) 


एकूण 


३६७ 


३०९ 


आया (कक्षसेविका),गट-ड(१पद) 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य 
सेवा,गट-अ (१पद) 


अधिपरिचारिका,गट-क (२पदे) 


कक्षसेवक,गट-ड(१पद) 


सफाईंगार,गट-ड(१पद) 


पाठयनिर्देशिका,गट-क (१पद) 


अधिपरिचारिका,गट-क (१पद) 


सफाईंगार, गट-ड (१ पदो 


कक्षसेवक,गट-ड(१पद) 


अधिपरिचारिका(स्टाफनर्स, गट- 
ड(१पद) 


वार्डबाईज (कक्षसेवक),गट-ड 
(१पद) 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ, गट-क (१पद) 
५८ पदे 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण मंजूर 
पदे 


अस्थायी पदे 


जिल्हा शल्य चिकिस्तक कार्यालय, कोल्हापूर. 


०८ 


; 0 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, 
गट-अ (१पद) 


निवासी वैद्यकीय अधिकारी 
(बाहयसपर्क) गट-अ, (०१पद) 


प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ 
(१पद) 


आरोग्य परिचारीका, 
(१पद) 


गट-क 


कार्यालयीन अधिक्षक, गट-अ 
(१पद) 


लेखापळ / सहायकअधिक्षक, 
गट-क (१पद) 


सांख्यिकी अन्वेषक, 
(१पद) 


गट-क 


वरिष्ठ लिपिक, गट-क (१पद) 


एकूण 


०८ 


| औक | 0 


०८ पदे 


सेवा 


रुग्णालय कोल्हापूर, जिल्हा कोल्हापूर 


4o 


83 


दंत शल्य चिकित्सक, गट-अ, 
(१पद) 


अधिपरिचारीका गट-क (२पदे) 


औषध निर्माता, गट-क(१पद) 


दंत सहाय्यक, गट-ड (१पद) 


दंत शल्य चिकित्सक, गट-ब, 
(१पद) 


सहाय्यक, गट-ड (१पद) 


एकूण 


4o 


83 


०७ पदे 


वसाहत रुग्णालय गांधीनगर जिल्हा कोल्हापूर 


BC 


णि १ 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
(२ पदे) 


अधिपरिचारीका,गट-क (२पदे) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४ 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा । एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 

क्र. पदे 
औषधनिर्माता / मिश्रक, गट-क 
(१पद) 
दंत शल्य चिकित्सक, गट-ब, 
(१पद) 
सहाय्यक, गट-ड (१पद) 

एकूण ४८ 1 ४१ | १ ०७ पदे 


इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालय, इचलकरंजी, जिल्हा कोल्हापूर 


१५५ 


| 0 


वैद्यकीय अधिक्षक, गट-आ(१पद) 


शरिर विकृतीशास्त्रज्ञ, गट-अ 
(१पद) 


अस्थिव्यंग शल्यचिकित्सक, 
गट-अ (१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (भिषको), 
गट-अ (१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (स्रीरोग व 
प्रसुतीतज्ञ, गट-अ (१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग, 
गट-आ(१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बघिरीकरण), 
गट-अ (१पद) 


दंत शल्य चिकित्सक, गट-अ 
(१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (रक्‍त 
सक्रमक अधिकारीसह, गट-अ 
(२०पदे) 


अधिसेविका, गट-क(१पद) 


सहाय्यक अधिसेविका, गट-क 
(१पद) 


परिसेविका, गट-क (६पदे) 


बाळरोग परिचारीका, गट-क 
(२पदे) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण मंजूर 
पदे 


अस्थायी पदे 


अधिपरिचारीका, गट-क (४८पदे) 


वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता, 
गट-क (१पद) 


आहार तज्ञ, गट-क(१पद) 


रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ, गट-क (३पदे) 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ, गट-क (३पदे) 


ईसीजी तंत्रज्ञ गट-क(१पद) 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, गट-क (३पद) 


भौतिकोपचार तज्ञ, गट-क(१पद) 


औषध निर्माण अधिकारी, गट-क 
(५पदे) 


दंत आरोग्यक, गट-क (१पद) 


दंत यांत्रिक, गट-क(१पद) 


वाहन चालक, गट-क(१पद) 


भांडारपाल तथा वस्त्रपाल, 
गट-क (१पद) 


अभिलेखापाल, गट-क (१पद) 


विजतंत्री, गट-क (१पद) 


मुकादम, गट-ड(१पद) 


बाहयरुग्ण सेवक, गट-ड (५पदे) 


अपघाती विभाग सेवक, 
गट-ड (३पदे) 


रक्‍तपेढी परिचर, गट-ड(२पदे) 


प्रयोगशाळा परिचर, गट-ड(२पदे) 


क्ष-किरण परिचर, गट-ड (२पदे) 


शस्त्रक्रिया परिचर, गट-ड (३पदे) 


व्रणोपचारक, गट-ड(२पदे) 


कक्षसेवक, गट-ड (१६पदे) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण मंजूर 
पदे 


अस्थायी पदे 


शिपाई, गट-ड (१पद) 


कार्यालयीन अधिक्षक, गट-क 
(१पद) 


ळलघुटंखलेखक मराठी गट-क 
(१पदे) 


वरिष्ठ लिपिक, गट-क (२पदे) 


कनिष्ठ लिपिक/ टंकलेखक, 
गट-क (२पदे) 


टंकलेखक, गट-क(१पद) 


सहाय्यक अधिक्षक, गट-क 
(१पद) 


एकूण 


१५५ 


a 0 


१५५ पदे 


इंदिरा 


रा गांधी सामान्य रुग्णालय, इचलकरंजी, जिल्हा कोल्हापूर 


०८ 


a 0 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
(४ पदे) 


सहाय्यक परिचारिका, 
प्रसाविका, गट-क (१पद) 


सफाईंगार, गट-ड (३पदे) 


एकूण 


०८ 


ee | Oo 


०८ पदे 


उपजिल्हा रुग्णालय कोल्हापूर, रत्नागिरी, व सिंधुदुर्ग (१०० खाटा) 


र 


उपजिल्हा 
रुग्णालय,गडहिंग्लज 
जि.कोल्हापूर 


९४ 


८२ 


वैद्यकीय अधिकारी,गट-अ (३पदे) 


परिसेवका, गट-क(१पद) 


अधिपरीचारीका,गट-क (५पदे) 


अपघात विभाग सेवक, गट-ड 
(१पद) 


कक्षसेवक, गट-ड (२पदे) 


एकूण 


९४ 


८२ 


१२ पदे 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४ 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा । एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 

: पदे 

2 | उपजिल्हारुग्णालय, ८८ २२ वैद्यकीय अधिकारी (fire), 
कंळबणी, जि.रत्नागिरी गट-अ (१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (rata, 
गट-अ (१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (स्रीरोग व 
प्रसुतीतज्ञ, गट-अ (१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग), 
गट-अ (१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (अस्थिव्यंग), 
गट-अ (१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बघिरीकरण), 
गट-अ (३पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
(५पदे) 


सहाय्यक अधिसेविका, गट-क 
(१पद) 


परिसेविका,गट-क (४पदे) 


बालरोग परिचारीका गट-क 
(१पद) 


अधिपरिचारिका,गट-क (१९पदे) 


औषध निर्माता, गट-क (२पदे) 


वाहन चालक, गट-क (१पद) 


बाहरुग्ण सेवक, गट-ड(१पद) 


शास्त्रक्रियागृूह परिचर, गट-ड 
(१पद) 


व्रणोपचारक, गट-ड(१पद) 


कक्षसेवक, गट-ड(९पदे) 


सफाईगार, गट-ड (८पदे) 


शिपाई, गट-ड (१पद) 


वरिष्ठ लिपीक, गट-क (94) 


बाहयरुग्ण लिपीक, गट-क 
(३पदे) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४ 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा । एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र पदे 


एकूण ८८ २२ ६६ पदे 


उपजिल्हा रुग्णालय, ९४ ८४ वैद्यकीय अधिकारी (अपघात 
३ | सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग कक्ष), गट-अ (१पद) 


परिसेविका, गट-क (१पद) 


अधिपरिचारिका, गट-क (५पदे) 


औषध निर्माता, गट-क (१पद) 


प्रयोगशाळा सहाय्यक, गट-क 
(१पद) 


अपघात विभाग सेवक, गट-ड 
(१पद) 


एकूण ९४ ८४ १० पदे 


उपजिल्हा रुग्णालय, ९५ ८३ 
8 | कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग. परिसेविका, गट-क (१पद) 


अधिपरिचारिका, गट-क (५पदे) 


औषध निर्माता, गट-क (१पद) 


प्रयागेशाळा सहाय्यक, गट-क 
(१पद) 


बाहयरुग्ण लिपीक,गट-क (१पद) 


अपघात विभाग सेवक, गट-ड 
(१पद) 


कक्षसेवक, गट-ड (२पदे) 


एकूण ९५ ८३ १२ पदे 


इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालय, इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर 


६३ 7 निवासी वैद्यकीय अधिकारी, गट- 
अ,(१रिक्‍्त) 


वैद्यकीय अधिकारी (ठास्त्रक्रिया), 
गट-अ(१रिक्‍्त) 


क्ष-केरण शास्त्रज्ञ गट-आअ(१ 
रिक्‍त) 


शरिरविकृति चिकित्सक, गट- 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण मंजूर 
पदे 


अस्थायी पदे 


आअ(०१ रिक्‍त) 


मनोविकृति चिकित्सक, गट-अ(१ 
रिक्‍त) 


वैद्यकीय अधिकारी, चर्मरोग, 
गट-अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी क्षयरोग, 
गट-अ(१रिक्‍्त) 


नेत्रााल्यचिकित्सक, गट-अ 
(१ रिक्त) 


वैद्यकीय अधिकारी नाक, कान, 
घसा तज्ञ, गट-आ(१रिक्‍्त) 


परिसेविका, गट-क (¢ Raa) 


आरोग्य परिचारिका, गट-क 
(१ रिक्‍त) 


मनोविकृती परिचारीका, गट-क 
(१ रिक्‍त) 


मुकादम, गट-ड(१रिक्‍्त) 


प्रशासकिय अधिकारी, गट-अ 
(१रिक्‍्त) 


वरिष्ठ लिपीक, गट-क 
(१ पद रिक्‍त) 


कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक, 
गट-क (१रिक्‍्त) 


परिसेविका, गट-क (१रिक्‍्त) 


अधिपरिचारिका, गट-क 
(२रिक्‍्त) 


बालरोग परिचारीका, गट-क 
(१ रिक्‍त) 


अधिपरिचारीका, गट-क 
(१ रिक्‍त) 


महाराष्ट्रीय वैद्यकीय व आरोग्य 
सेवा, वर्ग-२ (RA 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण मंजूर 
पदे 


अस्थायी पदे 


परिसेविका,गट-क) (१ Raa) 


अधिपरिचारीका, गट-क (३पदे 
रिक्‍त) 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-आऑ(१पद 
रिक्‍त) 


सांख्यिकी सहाय्यक, गट-क (१ 
पद] 


सिस्टर टयुटर, गट-क (५पदे 
रिक्‍त) 


आरोग्य परिचारीका, गट-क 
(२पदे रिक्‍त) 


गृहवस््रपाळ, गट-क(१पद रिक्त) 


किलनिकल इन्ट्रक्टर, गट-अ 
(२पदेरिक्‍त) 


मनोविकृती चिकित्सक, गट-अ 
(१पद रिक्‍त) 


मनोविकृती सामाजिक कार्यकता, 
गट-क (१पद रिक्त) 


मनोविकृती परिचारीका, गट-क 
(२पद रिक्त) 


परिसेविका, गट-क (१पदरिक्‍्त) 


अधिपरिचारीका, गट-क, 
(२पदे रिक्‍त) 


अधिपरिचारीका, गट-क 
(१पद रिक्‍त) 


अस्थिव्यंग शल्यचिकित्सक, 
गट-अ (१पद रिक्‍त) 


बधरिकरण शास्त्रज्ञ, गट-अ 
(२पदे रिक्‍त) 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
(२पदरिकक्‍्त) 


अधिपरिचारीका, गट-क 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४ 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा । एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र. पदे 
(१पद रिक्‍त) 
परिसेविका गट-क (१पद) रिक्‍त 
क्ष-किरण शास्त्रज्ञ, गट-अ (२पदे 
रिक्‍त) 
अधिपरिचारीका, गट-क (१पद 
रिक्‍त) 
एकूण| ६. |. 0० ६३ पदे 
५० खाटा उपजिल्हा रुग्णालय ४५ a 
कोडोली, जि.कोल्हापूर. अधिपरिचारिका, गट-क (२पदे) 
५० खाटा उपजिल्हा रुग्णालय | ४३ 
कामथे चिपळूण, जि.रत्नागिरी. औषध निर्माता, गट-क (१पद) 
५० खाटा उपजिल्हा रुग्णालय ४५ ae 
इस्लामपूर, जि. सांगली कक्ष सेवक, गट-ड(१पद) 
५० खाटा उपजिल्हा रुग्णालय ४५ i 
दापोली, जि. रत्नागिरी 
५० खाटा उपजिल्हा रुग्णालय ४५ कमी 
कवठेमहाकाळ, जि. सांगली 
५० खाटा उपजिल्हा रुग्णालय ४६ ४२ 
शिरोडा, जि.सिंधुदुर्ग . 
एकूण ६ उपजिल्हा रुग्णालय २७३ २४९ २४ पदे 
३० खाटांचे ४३ ग्रामीण रुग्णालये, जिल्हा कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग 
ग्रामीण रुग्णालय, २५ २६ वैद्यकीय अधिकारी,गट-अ (१पद) 
शि सोळांकूर (एकूण १ पद) 
२७ २६ औषध निर्माण अधिकारी, गट-क 
२ | ग्रामीण रुग्णालय,दंत्तवाड (१पद) (एकूण१ पद) 
२६ २५ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
ति ग्रामीण रुग्णालय, पारगांव (१पद) (एकूण १ पद) 
२७ २३ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
ग्रामीण रुग्णालय, चंदगड (१पद) 
ग्रामीण रुग्णालय, खुपीरे २७ २३ अधिपरिचारीका, गट-क (१पद) 
२६ २२ औषध निर्माण अधिकारी गट-क 
लि ग्रामीण रुग्णालय, शिरोळा (१पद) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४ 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा । एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र. पदे 
कक्षसेवक, गट-ड (१पद) 
८ | WAN रुग्णालय, मुरगुड २६ २२ 
९ ग्रामीण रुग्णालय, कुडाळ २७ २२ 
ग्रामीण रुग्णालय, २७ २३ एकूण 
णि चिंचणीवांगी गुम) 
११ | १ | ग्रामीण रुग्णालय, कागल २६ २३ वैद्यकीय अधिकारी,गट-अ (१पद) 
ग्रामीण रुग्णालय, २६ २३ 
१२ | हातकणंगले अधिपरिचारीका, गट-क (१पद) 
ग्रामीण रुग्णालय, २६ २३ 
१३ | गारगोटी कक्ष सेवक, गट-ड (१ पद) 
क २६ २३ 
१४ ग्रामीण रुग्णालय, (एकूण ३ पदे) 
: २५ २२ 
१५ ग्रामीण रुग्णांलय, पन्हाळा 
ग्रामीण रुग्णालय, २६ २३ 
१६ | मलकापूर 
ग्रामीण रुग्णांलय, २५ २२ 
श्र गगणबावडा 
ग्रामीण रुग्णालय, २५ २२ 
१८ | राधानगरी 
ग्रामीण रुग्णांलय, २६ २३ 
आटपाडी 
१९ 
जत २६ 23 
२० | ग्रामीण रुग्णालय, जत 
२१ | ग्रामीण रुग्णालय, विटा २६ २३ 
ग्रामीण रुग्णालय, २६ २३ 
तासगांव 
२२ 
२३ ग्रामीण रुग्णालय, आष्टा २५ २२ 
ग्रामीण रुग्णांलय, २५ २२ 
२४ । माडग्याळ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४ 


अ. | आरोग्यसंस्थेचे नावा | एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र. पदे 
24 | ग्रामीण रुग्णालय, बेळंकी २५ २२ 
ग्रामीण रुग्णालय, २५ २२ 
२६ | मंडणगड 
ग्रामीण रुग्णालय २५ २२ 
२७ | रायपाटण 
२८ | ग्रामीण रुग्णालय, राजापूर २५ २२ 
ग्रामीण रुग्णालय, २५ गरे 
२९ | संगमेश्वर 
३० | ग्रामीण रुग्णालय, देवरुख २६ २३ 
३१ | ग्रामीण रुग्णालय, गुहागर २५ २२ 
३२ | ग्रामीण रुग्णालय, लांजा २५ २२ 
३३ | ग्रामीण रुग्णांलय, पाली २५ २२ 
ग्रामीण रुग्णालय, २६ २३ 
३४ | दोडामार्ग 
ग्रामीण रुग्णालय, २६ २३ 
३५ । पेंडूरकट्टा 
ग्रामीण रुग्णालय, २६ २३ 
३६ | वैभववाडी 
३७ | ग्रामीण रुग्णालय, वेंगुर्ला २५ २२ 
३८ | ग्रामीण रुग्णालय, मालवण २६ २३ 
३९ | ग्रामीण रुग्णालय, देवगड २६ २३ 
ग्रामीण रुग्णालय, २७ २२ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
त कोकरुड (१पद) 
२७ २२ दंतचिकित्सा अधिकारी, गट-अ 
शि ग्रामीण रुग्णालय, करंजे (१पद) 
दंतचिकित्सा सहाय्यक गट-क 
(१पद) 
अधिपरिचारीका, गट-क (१पद) 
कक्षसेवक, गट-ड(१पद) 
(एकूण ५ पदे) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४ 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा । एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र. पदे 
एकूण ४१ ग्रामीण) १०३४ ९१० sages 
रुग्णालये 
उपजिल्हा रुग्णालय, कराड, जि.सातारा 
९९ ८२ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, 
(१पद) 
दंत चिकित्सक, वर्ग-२, (१पद) 
बाहयरुग्ण लिपिक, गट-क 
(१पद) 
परिसेविका, गट-क(१पद) 
अधिपरिचारिका, गट-क (६पदे) 
क्ष किरणतंत्रज्ञ, गट-क (१पद) 
दंतयांत्रिक, गट-क (१पद) 
प्रयोगशाळा सहाय्यक, गट-क 
(१पद) 
कक्षसेवक, गट-ड (२पदे) 
अपघात विभाग सेवक, गट-ड 
(१पद) 
सहाय्यक, गट-ड, गट-ड (१पद) 
एकूण ९९ ८२ १७ पदे 
उपजिल्हा रुग्णालय, फलटण, जि. सातारा 
| i वैद्यकीय अधिकारी (दंत) गट-अ 
(१पद) 
अधिपरिचारीका, गट-क (२पदे) 
औषध निर्माता, गट-क (१पद) 
कक्षसेवक, गट-ड(१पद) 
सहाय्यक, गट-ड (१पद) 
एकूण 1 ४७ | | ४१ | १ ०६ पदे 
जिल्हा रुग्णालय, सातारा 
४०७ | ३३३ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण मंजूर 
पदे 


अस्थायी पदे 


(६ पदे) 


पाठ्यनिर्देशिका, गट-क (१ पद) 


परिसेविका, गट-क (४ पदे) 


बालरोग परिचारीका, गट-क (१ 
पद) 


आरोग्य परिचारीका, गट-क (१ 
पद) 


मनोविकृती परिचारीका, गट-क 
(१ पद) 


अधिपरिचारीका, गट-क (२० पदे) 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ, गट-क (१ पद) 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, गट-क (१ 
पद) 


औषध निर्माता, गट-क (१पद) 


वाहन चालक, गट-क (१ पद) 


रुग्णवाहिका चाळक, गट-क 
(१पदो) 


कनिष्ठ लिपीक, गट-क (१पद) 


शस्त्रक्रिया गृह परिचर, गट-ड (३ 
पदे) 


ब्रणोपचारक, गट-ड (१ पद) 


धोबी, गट-ड (१ पद) 


उदवाहन चालक, गट-ड (१ पद) 


बाहयरुग्ण सेवक » गट-ड (१ पद) 


अपघात विभाग सेवक, गट-ड (१ 
पद) 


प्रयोग set परिचर, गट-ड (१ 
पद) 


कक्षसेवक, गट-ड (८ पदे) 


सफाईगार, गट-ड (१० पदे) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४ 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा । एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र. पदे 
शिपाई, गट-ड (१ पद) 
पहारेकरी, गट-ड (१ पद) 
आया, गट-ड (१ पद) 
क्ष-किरण परिचर, गट-ड (१ पदो 
दंत चिकित्सक, गट-अ (१ पद) 
अधिपरिचारीका, गट-क (१ पद) 
सहायक, गट-ड (१ पद) 
एकूण | Boo 333 ७४ पदे 
पुणे मंडाळातील ग्रामीण रुग्णालये 
ग्रामीण रुग्णालय, वडूज २८ २३ दंतचिकित्सक, गट-अ (१पद) 
ग्रामीण रुग्णालय, सोमर्डी २८ २३ सहाय्यक, गट-ड (१ पद) 
ग्रामीण रुग्णालय, २८ २३ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
कोरेगांव (१पद) 
ग्रामीण रुग्णालय, २८ २३ 
महाबळेश्वर अधिपरिचारीका, गट-क (१पदे) 
ग्रामीण रुग्णालय, मेढा २७ २२ कक्षसेवक, गट-ड (१पद) 
ग्रामीण रुग्णालय, ढेबेवाडी २७ २२ (०५ पदे) 
ग्रामीण रुग्णालय, खंडाळा २७ २२ 
ग्रामीण रुग्णालय, उंडाळे २७ २२ 
ग्रामीण रूग्णालय, २७ २२ 
दहिवडी 
ग्रामीण रुग्णालय, गोंदवले २७ २२ 
ग्रामीण रुग्णालय , पिंपोडे २७ २२ 
ग्रामीण रुग्णालय, औध २७ २२ 
ग्रामीण रुग्णालय, २८ २३ 
कलेढोणे 
ग्रामीण रुग्णालय, वाई २८ २२ 
ग्रामीण रुग्णालय, पाटण २९ २३ दंतचिकित्सक, गट-अ (१पद) 
सहाय्यक, गट-ड (१ पद) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/आरोग्य-४ 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा । एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र पदे 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (१पद) 


अधिपरिचारीका, गट-क (१पद) 
औषध निर्माण अधिकारी, गट-क (१ 


पद) 
कक्षसेवक, गट-ड (१पद) 
(०६ पदे) 
एकूण ४१३ 330 ७६ पदे 


कोल्हापूर / सांगली / सिधुदुर्ग / रत्नागिरी या जिल्हयातील उपजिल्हा / ग्रामीण रुग्णालय (एकूण ५४ 
आरोग्य संस्था) येथील दंत चिकित्सा विभाग 


१०८ 4 da चिकित्सक, गट-अ, (१पद) 
सहाय्यक, गट-ड, (१पद) 
(०२ पदे) 
एकूण १०८ a १०८ पदे 
उपसंचालक,आरोग्य सेवा कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील वैद्यकीय अधिकारी-अ 
ba आरोग्य विभाग, जिल्हा १८१ १३८ ४३ वैद्यकीय अधिकारी, 
परिषद, कोल्हापूर गट-अ 
2 । आरोग्य विभाग, जिल्हा| १२८ ९५ ३३ 
परिषद, सांगली 
३ | आरोग्य विभाग, जिल्हा १०५ ७९ २६ 
परिषद, रत्नागिरी 
fa आरोग्य विभाग, जिल्हा ७६ ६१ १५ 
परिषद, सिंधुदूर्ग 
एकूण ४९० ३७३ ११ | १७ ११७ अस्थाई पदे 
जिल्हा शल्य चिकित्सक पालघर 
अ. । आरोग्यसंस्थेचे नावा | एकुण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र पदे 
शि फिरते परिवहन पथक fee :1 Ly सेवा अभियंता, वर्ग-३ (१ पद) 
२ पालघर (a haa कार्यदेशक,वर्ग-३ (१ पद) 
३ iy =e | io | Has कारागीर,वर्ग-३ (१ पद) 
४ शिक [1 0__| विजतंत्री,वर्ग -४ (१ पद) 
एकुण 8 a ४ अस्थायी पदे 


XOX 


